राज्य नदी संवर्धन योजनेतंर्गत दोंडाईचा - वरवाडे 
नगरपरिषद यांच्या अमरावती व भोगावती नदी 
संवर्धन प्रस्तावास सुधारित प्रशासकीय मान्यता 
देऊन निधी वितरण करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यावरण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रानयो २०२२/प्र.क्र.८५/आस्थापना - अ 
नवीन प्रशासकीय इमारत, १५ वा मजला 
मंत्रालय, मुंबई - ३२. 
दिनांक - ३१ मार्च, २०२२. 


वाचा - 


१) शासन निर्णय क्रमांकः- रानयो २०१९/प्र.क्र. १९/तां.क.३, दिनांक ११/०९/२०१९ 

२) मुख्य ahaa, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, नाशिक यांचे क्र. प्रपत्र नमुना क्र. ४८ बाब क्र. ९ माहे 
मार्च २०२०, जा.क्र. मुअ/नाशिक/चिशा/३५२/२०२०, दिनांक १२/०३/२०२० रोजीचे पत्र. 

३) शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र. क्रमांक अर्थसं-२०२१/प्रक्र.४८/अर्थ-३, दिनांक १४ ऑक्टोबर 
२०२१ व दिनांक ३ फेब्रुवारी २०२२. 

४) सचिव प्रदत्त समितीच्या दि.१७.०३.२०२२ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना - 


उपरोक्त संदर्भिय क्र. १ च्या शासन निर्णयान्वये राज्य नदी संवर्धन योजनेतंर्गत मुख्याधिकारी, 
दोंडाईचा - वरवाडे नगरपरिषद, दोंडाईचा यांच्याकडून प्राप्त अमरावती व भोगावती नदीचे 
पर्यावरणीयद्ृष्ट्या संवर्धन करण्याच्या एकूण रु. ११,००,६०,५२९.९०/- इतक्या रकमेच्या प्रस्तावास 
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या तांत्रिक मान्यतेच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. 
त्यामध्ये राज्य शासनाचा हिस्सा (८०%) रु. ८,८०,४८,४२३.९२/- (रु. आठ कोटी ऐंशी लक्ष अठ्ठेचाळीस 
हजार चारशे तेवीस रुपये व ब्यान्नव पैसे फक्त) एवढा होता. दरम्यान, मुख्याधिकारी, दोंडाईचा - वरवाडे 
नगरपरिषद, दोंडाईचा यांनी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे सादर केलेल्या अमरावती व भोगावती नदी 
संवर्धनाच्या रु. १०,९५,४०,२२९/- इतक्या रकमेच्या प्रस्तावास महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने त्यांच्या 
संदर्भाधिन पत्र क्र. २ अन्वये तांत्रिक मंजूरी दिली आहे. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने तांत्रिक मंजूरी 
दिलेल्या रु. १०,९५,४०,२२९/- इतक्या प्रकल्प किंमतीस सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याची व निधी 
वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय - 

राज्य नदी सवंर्धन योजनेतंर्गत मुख्याधिकारी, दोंडाईचा - वरवाडे नगरपरिषद, दोंडाईचा 
यांच्याकडून प्राप्त अमरावती व भोगावती नदीचे पर्यावरणीयदृष्ट्या संवर्धन प्रस्तावास महाराष्ट्र जीवन 
प्राधिकरणाने दिलेल्या तांत्रिक मान्यतेनुसार सोबत जोडलेल्या “प्रपत्र - अ” मध्ये नमूद केलेली कामे पूर्ण 
करण्यासाठी एकूण रुपये रु. १०,९५,४०,२२९/- (रूपये दहा कोटी पंच्यान्नव लक्ष चाळीस हजार दोनशे 
एकोणतीस फक्‍त) इतक्या रकमेस खालील अटी व सोबत जोडलेल्या “प्रपत्र - ब” मधील अटींच्या अधीन 


शासन निर्णय क्रमांकः रानयो २०२२/प्र.क्र.८५/आस्थापना - अ 


राहून सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. सदर मंजूर एकूण रकमेपैकी ८०% हिस्सा राज्य 
शासन व २०% हिस्सा दोंडाईचा - वरवाडे नगरपरिषद, दोंडाईचा यांचा राहील. 


अ.क्र हिस्सा मंजूर निधी (रुपये) अक्षरी मंजूर निधी 
(१ ८०% राज्य शासन ८,७६,३२,१८३/- | रूपये आठ कोटी Meat लक्ष 
बत्तीस हजार एकरी त्र्याऐंशी 
फक्‍त 
(२ २०% दोंडाईचा - वरवाडे २,१९,०८,०४६/- | रूपये दोन कोटी एकोणीस 
नगरपरिषद लक्ष आठ हजार सेहेचाळीस 
फक्‍त 
एकूण १०,९५,४०,२२९/- | रुपये दहा कोटी पंच्याण्णव 
लक्ष चाळीस हजार दोनो 
एकोणतीस फक्त 


२. राज्य शासनाच्या वरील ८०% हिऱ्यापोटीची रक्‍कम रू. ८,७६,३२,१८३/- (रूपये आठ कोटी 
शहात्तर लक्ष बत्तीस हजार एकरी त्र्याऐंशी फक्त) यापैकी रु. ५०,००,०००/- (रूपये पन्नास लक्ष फक्त) 
इतक्या रकमेचा पहिला हप्ता सदर शासन निर्णयान्वये मुख्याधिकारी, दोंडाईचा - वरवाडे नगरपरिषद, 
दोंडाईचा यांना वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. सदर प्रयोजनार्थ होणारा खर्च हा मागणी क्र. यु - ४, ३४३५ परिस्थितीकी व पर्यावरण, १९२, 
नगरपरिषदांना सहाय्य, (०१) पर्यावरण संरक्षण, (०१) (०१) राज्य नदी संवर्धन योजना (कार्यक्रम) (३४३५ 
१३२९), ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या मुख्य लेखाशिर्षाखाली सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरीता 
सुधारित अंदाजानुसार उपलब्ध करण्यात आलेल्या रू.२० कोटी इतक्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात 
यावा व त्याच लेखाशिर्षाखाली वर्गीकृत करण्यात यावा. सदर लेखाशिर्षाखाली कोणतेही संक्षिप्त देयक 
प्रलंबित नाही. 


४. मुख्याधिकारी, दोंडाईचा - वरवाडे नगरपरिषद, दोंडाईचा यांना अदा करावयाची रु. 
५०,००,०००/- (रु. पन्नास लक्ष फक्त) एवढी रक्‍कम अधिदान व लेखाधिकारी यांच्यामार्फत कोषागारातून 
वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय क्र.संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.६/२०/कोषा-प्रशा ५,दि 
92.99.2029 अन्वये ई-कुबेर प्रणालीद्वारे थेट मुख्याधिकारी, दोंडाईचा - वरवाडे नगरपरिषद, दोंडाईचा 
यांच्या बँक खात्यात जमा करावे. 


५. प्रस्तूत शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०२१/प्रक्र.४८/अर्थ-३, 
दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२१ व दिनांक ३ फेब्रूवारी २०२२ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या 
अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. तसेच प्रमाणित करण्यात येते की, दिनांक २४.०६.२०२१ 
रोजीच्या शासन निर्णयातील परिशिष्टातील अनु.क्र. २ व ९ मधील अटींची पुर्तता होत आहे, तसेच वित्त 


पृष्ठ १२ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रानयो २०२२/प्र.क्र.८५/आस्थापना - अ 


विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक अर्थसं-२०२१/प्रक्र.४८/अर्थ-३, दिनांक २४ जून, २०२१ रोजीच्या शासन 
निर्णयातील अटी व शर्तीनुसार वितरित करण्यात येत आहे. 


) वित्त विभागाच्या निर्णय क्र. अर्थसं-२०२१/प्रक्र.४८/अर्थ-३, दिनांक २४ जून, २०२१ च्या 
परिशिष्टातील अनुक्रंमांक ९ मधील ३१ वेतनेतर सहायक अनुदाने या बाबीखाळील खर्च करण्यात 
विभागाला अधिकारी प्राप्त झाळे असून सदर परिपत्रकातील नमूद अटींची पूर्तता करण्यात आली 
आहे. 
॥ वित्त विभागाच्या निर्णय क्र. अर्थसं-२०२१/प्रक्र.४८/अर्थ-३, दिनांक २४ जून, २०२१ च्या 
परिशिष्टातील अनुक्रमांक १,३,५,६,७ व ८ या प्रकरणी लागू नाही. तसेच सदर परिशिष्टातील 
अनुक्रमांक ४ बाबत नमूद करण्यात येते की ही योजना केंद्र पुरस्कृत, बाहय सहाय्यित योजना 
नाही. 
॥) वित्त विभागाच्या निर्णय क्र. अर्थसं-२०२१/प्रक्र.४८/अर्थ-३, दिनांक २४ जून, २०२१ च्या 
परिपत्रकासोबतच्या परिशिष्टातील अनुक्रमांक २ च्या अनुषंगाने नमूद करण्यात येत की, सदर 
योजनेच्या स्वरुपात अथवा व्याप्तीमध्ये कसलाही बदल करण्यात आलेला नाही. तसेच 
परिशिष्टातील अ.क्र.९ संदर्भातील तपासणी सूचीमधीलळ अनुक्रमांक १,२,३ व ४ मध्ये नमूद 
करण्यात आलेल्या अटींची पूर्तता होत आहे. तसेच सदर अनुक्रमांक ९ संदर्भातील तपासणी 
सूचीमधील अनुक्रमांक ५ ते १० या प्रकरणी लागू नाही. 

६. या शिवाय वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्रमांक संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रशा ५ दिनांक 

१०.०५.२०१६ अन्वये परिच्छेद क्र.४ मधील खालील बाबींची पूर्तता होत आहे. 
१) विभागास प्रदान वित्तीय अधिकाराबाबत वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र अर्थस 
२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३ दिनांक २.४.२०१८ मधील परिच्छेद क्र.६ (अ) नुसार रु.५ कोटी पर्यंतच्या 
अनावर्ती योजनेच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार प्रशासकीय विभागांना आहेत. 
२) अमरावती व भोगावती नदीच्या संवर्धनासाठी रु. १०,९५,४०,२२९/- एवढया मंजूर निधीमधील 
रु. ५०,००,००० /-(रुपये पन्नास लक्ष फक्त) इतका निधी प्रस्तुत शासन निर्णयाव्दारे वितरित 
करण्यात येत आहे. 
३) “मागणी क्र. यु - ४, ३४३५ परिस्थितीकी व पर्यावरण, १९२, नगरपरिषदांना सहाय्य, (०१) 
पर्यावरण संरक्षण, (०१) (०१) राज्य नदी संवर्धन योजना (कार्यक्रम) (३४३५ १३२९), ३१, सहायक 
अनुदाने (वेतनेतर)”या मुख्य लेखाशिर्षाखाली कोणतेही संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही. 
४) मुख्याधिकारी, दोंडाईचा - वरवाडे नगरपरिषद यांच्याकडून पर्यावरण व वातावरणीय बदल 
विभागास कोणतेही येणे बाकी नाही. तसेच मागील तीन महिन्यात कोणताही निधी मुक्‍त करण्यात 
आलेला नाही. 


५) तसेच उपरोक्‍त शासन निर्णयाच्या “अ” मधील परिच्छेदातील ६,७,८,९ या बाबी लागू नाहीत. 


पृष्ठ १२ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रानयो २०२२/प्र.क्र.८५/आस्थापना - अ 


७. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संमतीने, वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र.१५०/२०२२/व्यय 
१६, दि.३१.०३.२०२२ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३३११७३२२४९६०४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SURYAKANT KISAN NIKAM 
SURYAKANT KISAN ५०५००७०७७५, 


QU = ENVIRONMENT AND CLIMATE CHANGE 
NIKAM पिका ती 
Date: 2022.03.31 17:34:59 +05'30' 


(सु.कि.निकम) 
सह सचिव (पर्यावरण व वातावरणीय बदल) 


१. मा. राज्यपालांचे सचिव. 

२. मा. मुख्यमंत्र्याचे प्रधान सचिव. 

३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र १/ २, मुंबई / नागपूर. 

४. सर्व विभागीय आयुक्‍त. 

५. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ. 

६. मुख्याधिकारी, दोंडाईचा - वरवाडे नगरपरिषद, दोंडाईचा. 

७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

८. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

९. मा. सर्व मंत्री / मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 

१०.शासनाचे मा. मुख्य सचिव/ सर्व अप्पर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव यांचे खाजगी 
सचिव 

११.वित्त विभाग (कार्यासन क्रमांक व्यय-१६ / अर्थसंकल्प - ७, मंत्रालय, मुंबई. 

१२.नियोजन विभाग, कार्यासन क्र. १४७२, मंत्रालय, मुंबई. 

१३.रोखशाखा, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४.निवडनस्ती. 


पृष्ठ १२ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः रानयो २०२२/प्र.क्र.८५/आस्थापना - अ 


शासन निर्णय क्रमांक - रानयो २०२२/ प्र.क्र.८५/आस्थापना - अ, दिनांक ३१/०३/२०२२ सोबतचे “प्रपत्र - अ 


कोअर कामे (स्टोन पिचिंग व गॅबियन वॉल) 


अ.क्र. | कामाचा प्रकार प्रस्तावित किंमत समितीचा निर्णय पमितीने मान्य केलेली | महाराष्ट्र जीवन 
(रूपयांमध्ये) रक्‍कम (रूपयांमध्ये) । प्राधिकरणाने तांत्रिक 
मंजूरी दिलेली रक्‍कम 
१ क्लिअरींग अंड ३,६७,४७७.१३/- | मंजूर करण्यात ३,६७,४७७.१३/- | ३,६७,४७७.१०/- 
ग्रबिंग oS आला आहे. 
इनक्लुडींग 
अपरूटींग 
व्हेजिटेडान g. (Item 
No RAQ) 
Q एक्स्यव्हेशान ऑफ २,२४,०२,२०८/- | मंजूर करण्यास २,२४,०२,२०८/- 
रोडवेज इन अर्थ, हरकत नसावी. 2,28,02,202.33/- 
सॉईल ऑफ ऑल 
सॉर्टस्‌, सँड ग्रॅव्हेल 
ऑर सॉफ्ट मुरूम 
इनक्लुडींग ड्रेसिंग 
UR टू द 
रिक्वायर्ड ग्रेड (Item 
no RA 2 to RA 4) 
3 प्रोव्हायडींग अर्थ वरक | ९,२८,४९,३४२.७/- | एकूण प्रस्तावित ७,४२,७९,४७४.१६/- | ७,३८,२१,४२०.६९/- 
व इतर (Item no रकमेच्या २०% 
RA to RA 94) रक्‍कम कमी 
करण्यात यावी. 
एकूण कोअर ११,५६,१९,०२७.८३/ ९,७०,४९,१५९.२९/-। ९,६५,९१,१००.१२/- 
नॉन-कोअर कामे 
अ.क्र. | कामाचा प्रकार प्रस्तावित किंमत समितीचा निर्णय समितीने मान्य केलेली 
(रूपयांमध्ये) रक्‍कम (रूपयांमध्ये) 
q चिंग इन ऑर्डीनरी १,०८,२७९.३६/- | मंजूर करण्यास १,०८,२७९.३६/- १,०५,८९४.१८/- 
सॉईल हरकत नसावी. 
२ अपरूटींग ऑफ ७६७०.५०/- | हा खर्च स्थानिक | 
विडस स्वराज्य संस्थेने Po 
करावा. 
३ सप्लायिंग अंड ६,५४,४५८.४०/- | हा खर्च स्थानिक शिक दिक 
स्टॅकींग ऑफ गुड स्वराज्य संस्थेने 
अर्थ करावा. 
४ सप्ळायिंग अंड ९२,७१२.४८/- | हा खर्च स्थानिक शिक | 
स्टॅकींग ऑफ स्लज स्वराज्य संस्थेने 
करावा. 


पृष्ठ १२ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः रानयो २०२२/प्र.क्र.८५/आस्थापना - अ 


षु मिक्सिंग अर्थ अँड ५०,४२०.१६/- | हा खर्च स्थानिक शिक शिक 
स्ल्ज स्वराज्य संस्थेने 
करावा. 
नि फिलिग Frasix २५,२६९.१२/- | मंजूर करण्यास २५,२६९.१२/- २५,२६९.९२/- 
ऑफ अर्थ अँड स्लज हरकत नसावी. 
ऑर इन डिजायर्ड 
Wart sa ede 
9 प्लांटेशन ऑफ ११,२४१.२५/- | मंजूर करण्यास ११,२४१.२५/- ११,२४१.२५/- 
ट्रीज, श्रब्ज, हेज हरकत नसावी. 
अँट साईट 
८ प्लांटेशन ऑफ ट्रीज २,०४,७५०/- | यामध्ये नमूद बाबी २,०४,७५०/- 
व इतर (Sr. ॥० ८ to झाडांची रोपे आणून २,०४,७५०/- 
४४॥ the report) त्यांची लागवड 
करण्याबाबत आहेत 
त्यामुळे ह्या बाबी 
वेगवेगळ्या न 
दाखवता एकत्रित 
दाखवाव्यात 
जेणेकरून प्रस्तावित 
खर्च कमी होईल. 
एकूण कोअर ११,५४,८०१.२७/- ३,४९,५३९.७३/- ३,४७,१५५.३५/- 
एकूण कोअर + एकूण नॉन | ११,६७,७३,८२९.१०/- ९,७३,९८,६९९.०२/- | ९,६९,३८,२५५.४७/- 
कोअर 
प्रकार प्रस्तावित किंमत [समितीचा निर्णय समितीने मान्य केलेली | महाराष्ट्र जीवन 
(रूपयांमध्ये) रक्‍कम (रूपयांमध्ये) प्राधिकरणाने तांत्रिक 
मंजूरी दिलेली रक्‍कम 
सिव्हिल वर्क इस्टीमेट (कोअर| ११,५६,१९,०२७.८३/- प्रस्तावित रूपये ९,७०,४९,१५९.२९/- | ९,६५,९१,१००.१२/- 
कामे) ११,५६,१९,०२७.८३/ 
- पैकी रूपये 
९,७०,४९,१५९.२९/- 
इतकी रक्‍कम मंजूर 
लँड स्केप वर्क इस्टिमेट (नॉन ११,५४,८०१.२७/- प्रस्तावित रूपये ३,४९,५३९ .७३/- ३,४७,१५५.३५/- 
कोअर कामे) ११,५४,८०१.२७/- 
पैकी रूपये 
३,४९,५३९.७३/- 
इतकी रक्‍कम मंजूर 


पृष्ठ १२ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः रानयो २०२२/प्र.क्र.८५/आस्थापना - अ 


एकूण 


११,६७,७३,८२९.१०/- 


९,७३,९८,६९९.०२/- 


९,६९,३८,२५५.४७ 


१२% जी.एस.टी. 


१,४०,१२,८५९.४६/- 


१,१६,८७,८४२३.८९/- 


१,१६,३२,५९०.६६/- | 


५% कंटीजन्सि 


५८,३८,६९१ ४६/- 


५% ऐवजी १% 
करण्यात यावा. 


९,७३,९८६.९९/- 


९,६९,३८२.५५/- 


२% डब्ल्यू. सी. एक्सपेन्सेस 


23,34, 80§ .५८/- 


हा खर्च स्थानिक 
स्वराज्य संस्थेने 
करावा. 


हा 


तका 


१.५ % टेक्निकल सर्व्हिस 
चार्जेस 


१७,५१,६०७.४४/- 


हा खर्च स्थानिक 
स्वराज्य संस्थेने 
करावा. 


तका 


तका 


३% थर्ड पार्टी ओडीट चार्जस 


34,03,298.C0/- 


हा खर्च स्थानिक 
स्वराज्य संस्थेने 
करावा. 


शिका 


पका 


3.4 % कसल्टन्सी 


80,219,028 .02/- 


हा खर्च स्थानिक 
स्वराज्य संस्थेने 
करावा. 


पका 


प्रस्तावित रक्‍कम 


पूर्णाकिंत रक्कम 


१४,८३,०२,७9६२.९६/- 


११,००,६०,५२९.९०/- 


१०,९५,४०,२२८.६९/- 
१०,९५,४०,२२९/- 


SURYAKANT KISAN 
NIKAM 


Digitally signed by SURYAKANT KISAN NIKAM 

DN: CN = SURYAKANT KISAN NIKAM, C = IN, S = 
Maharashtra, O = GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, OU 
= ENVIRONMENT AND CLIMATE CHANGE DEPARTMENT 
Date: 2022.03.31 17:35:42 +05'30' 


(सु.कि.निकम) 


सह सचिव (पर्यावरण व वातावरणीय बदल) 


पृष्ठ १२ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः रानयो २०२२/प्र.क्र.८५/आस्थापना - अ 


१ 


शासन निर्णय क्रमांक - रानयो २०२२/ प्र.क्र.८५/आस्थापना - अ, दिनांक ३१/०३/२०२२ सोबतचे 
“प्रपत्र - ब” 

राज्य नदी संवर्धन योजनेतंर्गत दोंडाईचा - वरवाडे नगरपरिषद, दोंडाईचा येथील अमरावती व भोगावती 

नदीच्या संवर्धन कामांसाठीच्या अटी व शर्ती. 

. मुख्याधिकारी, दोंडाईचा - वरवाडे नगरपरिषद, दोंडाईचा यांनी राज्य नदी संवर्धन योजनेतंर्गत सादर 
केलेल्या अमरावती व भोगावती नदी संवर्धनाच्या रु. ११,००,६०,५२९.९०/- इतक्या रकमेच्या प्रस्तावास 
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या तांत्रिक मान्यतेच्या अधीन राहून दिनांक ११/०९/२०१९ रोजीच्या 
शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली होती. त्यानूसार, मुख्याधिकारी, 
दोंडाईचा - वरवाडे नगरपरिषद, दोंडाईचा यांनी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे सादर केलेल्या 
अमरावती व भोगावती नदी संवर्धनाच्या रु. १०,९५,४०,२२९/- इतक्या रकमेच्या प्रस्तावास महाराष्ट्र 
जीवन प्राधिकरणाने त्यांच्या क्र. प्रपत्र नमुना क्र. ४८ बाब क्र. ९ माहे मार्च, २०२०, दिनांक 
१२/०३/२०२० अन्वये रुपये १०,९५,४०,२२९/- (१२% GST व 1% Contingencies सह) तांत्रिक 
मान्यता प्रदान केली आहे. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने तांत्रिक मान्यता दिलेल्या रुपये 
१०,९५,४०,२२९/- इतक्या प्रकल्प किंमतीस सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 

. सदर सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या एकूण रकमेपैकी ८०% हिस्सा राज्य शासन व २०% हिस्सा 
दोंडाईचा - वरवाडे नगरपरिषद, दोंडाईचा यांचा राहील. नगरपरिषदेच्या २०% हिश्याबाबत 
नगरपरिषदेने शासनाकडे सादर केलेल्या ठरावाची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक राहील. 

. शासनाने वितरित केलेल्या निधीच्या विहित प्रमाणात मुख्याधिकारी, दोंडाईचा - वरवाडे नगरपरिषद, 
दोंडाईचा यांनी त्यांचा अनुज्ञेय हिस्सा स्वतंत्र खात्यात जमा करावा. सदर हिस्सा प्रकल्पावर खर्च 


केल्याशिवाय तसेच, प्रकल्पांतर्गत होणा-या कामांचे गुणवत्ता लेखापरिक्षण केल्याशिवाय पुढील हप्ता 
मुक्‍त करण्यात येणार नाही. 


. योजनेच्या प्रत्येक टप्प्यात हाती घेण्यात येणाऱ्या कामाचे मंजूर तांत्रिक आराखडे, अंदाजपत्रके, 
नकाशे, संकल्पचित्रे इ. शासनाकडे काम सुरु करण्यापूर्वी सादर करणे बंधनकारक असेल. शासनास 
उपरोक्त माहिती सादर केल्यानंतरच कामे सुरु करण्यात यावीत. हाती घेण्यात यावयाच्या (“प्रपत्र-अ” 
मधील नमूद कामे) कामासंबंधित नदीच्या सद्यस्थितीची छायाचित्रे घेण्यात यावी. तसेच व्हीडीओ 


रेकॉडिंग करण्यात यावे. कामांच्या प्रगतीनुसार दर दोन महिन्यांनी याप्रकारे छायाचित्रण करण्यात 
यावे. 
. राज्य नदी संवर्धन क्षेत्रात तज्ञ व कामाचा अनुभव असलेली तसेच “प्रपत्र-अ” नुसार मंजूर खर्चाच्या 
बाबी संबधीत तज्ञ व पुरेसे तांत्रिक मनुष्यबळ असलेली संस्था /शासकीय प्राधिकरण/मंडळ यांची 


प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार संस्था म्हणून मुख्याधिकारी, दोंडाईचा - वरवाडे नगरपरिषद, दोंडाईचा 
यांनी विहित पध्दतीने नियुक्‍ती करावी. ही संस्था “प्रपत्र-अ” नुसार मंजूर खर्चाच्या बाबींचे स्थानिक डी. 
एस. आर. प्रमाणे खर्चाचे अंदाज, कामाचे आराखडे तयार करणे व तपासणे कामाची गुणवत्ता राखणे, 


सर्व कामे विहित कालमर्यादेत पूर्ण करणे याबाबत वेळोवेळी समन्वय करेल. नगरपरिषदेने प्रकल्पासाठी 
तांत्रिक मनुष्यबळ तयार होण्यासाठी या संस्थेचा उपयोग करावा. 


पृष्ठ १२ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः रानयो २०२२/प्र.क्र.८५/आस्थापना - अ 


Go 


99 


१२. 


१२३. 


१४. 


. ही कामे शासन आदेशाच्या दिनांकापासून/धनादेशाच्या दिनांकापासून ३६ महिन्यात किंवा तत्पूर्वी पूर्ण 


करण्यात यावीत. ह्या कालावधीनंतर कामे पूर्ण करण्यासाठी लागणारा खर्च हा संबंधित स्थानिक 
स्वराज्य संस्थेकडून करण्यात यावा. 


. कामे विहित कालावधीत पूर्ण करण्याची व कामाची गुणवत्ता राखण्याची संपूर्ण जबाबदारी ही 


मुख्याधिकारी, दोंडाईचा - वरवाडे नगरपरिषद, दोंडाईचा यांची असेल. सदर प्रकल्पाच्या कामासाठी 
लागणारा निधी खर्च करताना मुख्याधिकारी, दोंडाईचा - वरवाडे नगरपरिषद, दोंडाईचा यांच्या 
देखरेखेखाली करण्यात यावा. 


. प्रकल्पाची यथायोग्य अंमलबजावणी होण्याच्या दृष्टीकोनातून प्रकल्प अंमलबजावणी समितीची 


मुख्याधिकारी, दोंडाईचा - वरवाडे नगरपरिषद, दोंडाईचा यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापना करण्यात 
यावी. या समितीत नगरपरिषदेतील संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, पर्यावरण विषयक तज्ञ, उपरोक्‍त 
प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार संस्थेचे प्रतिनिधी यांच्यासह नगरपरिषदेस आवश्यक वाटतील अशा 
प्रतिनिधींचा Garda करण्यात यावा. ही समिती प्रकल्पांतर्गत होत असलेल्या सर्व कामकाजाचे 
सनियंत्रण करेल व कामांच्या गुणवत्तेवर नियंत्रण ठेवेल. सदर समितीची आढावा बैठक दर महिन्याला 
आयोजित करण्यात यावी. 


. नदीच्या निळ्या व लाल पूररेषेच्या दरम्यान काही कामे प्रस्तावित असल्यास सदर कामे करण्याकरिता 


सक्षम प्राधिकाऱ्याची पूर्व परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. 


.प्रकल्प पूर्ण झाल्यावरही प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार संस्थेच्या मदतीशिवाय नदीचे संवर्धन होणे 


गरजेचे असल्याने योजनेची कामे पूर्ण झाल्यावरही ही समिती बैठका आयोजित करेल. ही समिती 
भौतिक बाबींची देखभाल, प्रकल्पांपासून मिळणारे उत्पन्न, प्रकल्प संवर्धनासाठी उपाययोजना व खर्च 
याबाबत आढावा घेत राहील. 


.काम पूर्ण झाल्यावर किमान पुढील १० वर्षापर्यंत नदीची देखभाल व दुरुस्ती नगरपरिषदेने स्वखर्चाने 


करावयाची आहे. तसेच नगरपरिषदेने प्रकल्प अंमलबजावणी समितीचा अहवाल प्रत्येक ६ महिन्यांनी 
शासनाकडे पाठविण्याची व्यवस्था करेल. 
नदीच्या पाण्याची गुणवत्ता चाळू महिन्यापासून पुढे प्रत्येक महिन्याला तपासण्यात यावी. पाण्याची 
गुणवत्ता तपासण्यासाठी या क्षेत्रातील तज्ञ प्रयोगशाळेची /संस्थेची /मंडळाची नियुक्‍ती करण्यात यावी. 
दर महिन्याचा पाण्याच्या गुणवत्तेचा अहवाल सदर संस्था प्रकल्प सनियंत्रण समितीस व पर्यावरण 
विभागास दर तीन महिन्यांनी सादर करेल. 
उपरोक्त मुद्यानुसार केलेल्या कार्यवाही प्रमाणे मुख्याधिकारी, दोंडाईचा - वरवाडे नगरपरिषद, 
दोंडाईचा हे शासनास दर तीन महिन्याला खालील अहवाल सादर करतील. 

अ. मंजूर कामांचा भौतिक प्रगती अहवाल 

ब. पाण्याच्या गुणवत्ता अहवालाच्या प्रती 

क. प्रकल्प सनियंत्रण समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 

ड खर्चाचे प्रत्येक तिमाहीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र 
सदर अहवाल सादर केल्याशिवाय कामाच्या पुढील टप्प्यातील निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार 
नाही. तसेच आर्थिक वर्षाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र वर्ष संपल्यानंतर एप्रिलच्या १० तारखेपर्यंत पर्यावरण 


पृष्ठ १२ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः रानयो २०२२/प्र.क्र.८५/आस्थापना - अ 


व वातावरणीय बदल विभागास सादर करावे. उपरोक्‍त मंजूर योजनेसाठी निधी उपलब्धतेनुसार 
अनुदान मुक्‍त करण्यात येईल. 

१५.योजनेंतर्गत मंजूर विशिष्ट कामासाठी अदा केलेली वा मान्य केलेली रक्‍कम त्याच कामासाठी राज्य 
शासनाने घाळून दिलेल्या अटी व शार्ती प्रमाणे व विहित कालमर्यादेत मान्य केलेल्या खर्चाच्या मर्यादेत 
खर्च करणे आवश्यक आहे. हा निधी इतर दुस-या कोणत्याही कामासाठी वा नगरपरिषदेच्या 
कामासाठी वापरता येणार नाही किंवा वळता करता येणार नाही. विशिष्ट कामासाठी मान्य केलेल्या 
खर्चापेक्षा जास्त खर्च झाल्यास त्याची जबाबदारी मुख्याधिकारी, दोंडाईचा - वरवाडे नगरपरिषद, 
दोंडाईचा यांची राहील. 

१६.या योजनेंतर्गत प्राप्त होणारा निधी हा राष्ट्रीयकृत बँकेत स्वतंत्र खाते उघडून त्या अंतर्गत जमा करावा 
व बँकेत ठेवलेल्या निधीवर मिळणारे व्याज याच निधीत जमा करावे. या निधीच्या उपयोगितेवर नियंत्रण 
राहण्यासाठी खात्याचे संचालन मुख्याधिकारी, दोंडाईचा - वरवाडे नगरपरिषद, दोंडाईचा यांच्याव्दारे 
करण्यात यावे. उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करतेवेळी बँकेतील या खात्यावर झालेल्या व्यवहाराच्या 
नोंदी दर्शविणाऱ्या पासबुकाची साक्षंकित प्रत सोबत जोडण्यात यावी. 

१७.योजना पूर्ण झाल्यावर या योजनेंतर्गत निर्माण झालेल्या मालमत्तेपासून किंवा सोयीसुविधांपासून 
मिळणारे उत्पन्न हे या योजनेसाठी उघडलेल्या स्वतंत्र बँक खात्यातच जमा करण्यात यावे. या 
उत्पन्नातून नदी संवर्धनासाठी अतिरिक्‍त कामे राज्य शासनाच्या पर्यावरण विभागाच्या अनुमतीने हाती 
घेता येतील. मात्र नदी संवर्धनाच्या कामाव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही कामासाठी हा महसूली निधी 
वापरता येणार नाही. 

१८. मंजूर बाबीतील खर्चामध्ये बचत झाल्यास बचत झालेला निधी योजनेतीलच दुसऱ्या उपांगासाठी 
राज्य शासनाच्या पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाच्या परवानगीने वापरता येईल. 

१९.राज्य नदी संवर्धन योजनेंतर्गत निर्माण केलेल्या यंत्रणेच्या देखभाल व दुरुस्तीचा खर्च योजना 
कार्यान्वित झाल्यानंतर संबंधीत नगरपरिषदेच्या स्वतःच्या निधीतून भागावावयाचा आहे. 

२०.योजनेंतर्गत खर्च करण्यात येणा-या रकमेचे लेखे प्रचलित लेखा संहितेनुसारच ठेवण्यात यावेत व त्याचे 
लेखापरिक्षण स्थानिक निधी व लेखापाल यांच्याव्दारे करण्यात यावे व त्याचा अहवाल पर्यावरण व 
वातावरणीय बदल विभागास पाठविण्यात यावा. तसेच प्रत्येक आर्थिक वर्षा अखेर झालेल्या खर्चाचे 
उपयोगिता प्रमाणपत्र संबंधीत महालेखापाल कार्यालयास पाठविण्याची जबाबदारी मुख्याधिकारी, 
दोंडाईचा - वरवाडे नगरपरिषद, दोंडाईचा यांची राहील. 

२१.नदीच्या कामांच्या प्रगतीच्या अहवालाची तसेच खर्चाच्या विवरणपत्राची पर्यावरण व वातावरणीय बदल 
विभागाच्या सक्षम अधिका-यांकडून तपासणी करण्यात येईल व तपासणीच्या वेळी नगरपरिषदेने 
आव्यक ती सर्व कागदपत्रे उपलब्ध करुन देणे बंधनकारक असेल. 

२२.योजनेवरील कामासाठी मान्यता प्राप्त झालेल्या रक्कमेपेक्षा अधिक खर्च झालेली रक्‍कम झासनाकडून 
उपलब्ध होणार नाही. या कामासाठी शासनाने अदा केलेली रक्‍कम जर त्या कामावर घालून दिलेल्या 
विविक्षित वेळेमध्ये खर्च होऊ शकत नसेळ तर त्यास राज्य शासनाच्या पर्यावरण विभागाची 
पूर्वपरवानगी घेणे आवश्‍यक असेल. 


पृष्ठ १२ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः रानयो २०२२/प्र.क्र.८५/आस्थापना - अ 


२३.योजनेवरील कामासाठी अदा केलेली रक्कम योग्यरितीने वापरली जात नाही किंवा कामाची योग्य ती 
प्रगती होत नाही असे शासनाच्या निदर्शनास आल्यास शासन कोणत्याही क्षणी अशा कामांची 
प्रशासकीय मान्यता रद्दबातल करु शकेल. 

२४.योजनेवरील कामांसाठी राज्य शासनाच्या अनुदाना व्यतिरिक्त शासनाकडून, वित्तीय संस्थांकडून वा 
आणखी कोणत्याही संस्थांकडून प्राप्त निधी या योजने अंतर्गत खर्च झाल्याचे दर्शविण्यात येऊ नये. (No 
Overlapping of schemes) 

२५.योजनेचे समन्वयन व पर्यवेक्षण करण्यासाठी भेट देणा-या राज्य शासनाच्या अधिका-यांस आवश्‍यक 
त्या सर्व प्रशासकीय सुविधा उपलब्ध करुन देणे आवश्‍यक असेल. 

२६.योजनेंतर्गत शासनाच्या अनुदानातून तयार केलेली मालमत्ता, ज्या कामासाठी निर्माण केली आहे, 
त्याच कामासाठी वापरणे आवश्‍यक आहे व त्यासाठी ही मालमत्ता अभिलेखित करणे आव्यक आहे. 

२७.योजनेंतर्गत करण्यात येणा-या निरनिराळया कामांचे व समन्वयाचे काम राज्यस्तरावरील सनियंत्रण 
समितीव्दारे करण्यात येते. या समितीने कामाबाबत वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन 
करणे आवश्‍यक असेल. 

२८. योजनेंतर्गत नगरपरिषदेच्या होणा-या आस्थापनेवरील व लागणा-या मनुष्यबळावरील खर्च संबंधीत 
स्थानिक स्वराज्य संस्थेव्दारे करण्यात येईल. त्यासाठी या विभागाकडून अनुदान देण्यात येणार नाही. 

२९.योजनेंतर्गत करण्यात येणाऱ्या कामांचे अभिलेख व छायाचित्रांसह पुरावे नगरपरिषदेने जतन करावेत. 
तसेच सदरबाबत अभिलेखामध्ये नोंद करुन ठेवावी. 

३०.नदी संवर्धनाबाबत मंजूर कामांमध्ये नदीतील गाळ काढणे व सिल्ट ट्रॅप लावण्याच्या कामाचा समावेठा 
असल्यास, नदीच्या गाळ काढण्याच्या कामाबरोबरच तसेच पावसाळयापूर्वी सिल्ट ट्रॅप लावण्याचे काम 
पूर्ण होणे आवश्‍यक आहे. अन्यथा नदीत पुन्हा गाळ जमा होऊ शकतो. 

३१.नदीच्या कामास सुरवात करण्यापूर्वीची छायाचित्रे विभागास सादर करावीत. 

३२.राज्य शासनाने वेळोवेळी घालून दिलेल्या अटींचे व aiid पालन करणे नगरपरिषदेस बंधनकारक 
राहील. 

३३.योजनेंतर्गत किती लोकांना रोजगार उपलब्ध झाला याची नोंद ठेवावी. 

३४.योजना कालमर्यादेत पूर्ण करणे बंधनकारक असल्याने योजने करिता कोणतेही एस्कलेडान चार्जेस 
अनुज्ञेय नाहीत. 

३५.योजनेंतर्गत मंजूर कामांच्या निविदा हया शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या विहित प्रक्रियेचा अवलंब 
करुन स्विकाराव्यात. तसेच प्रकल्पांतर्गत मंजूर किंमतीपेक्षा जास्त किंमतीच्या निविदा स्विकारण्यात 
येऊ नयेत. 

३६.ठेकेदाराने विहित वेळेत काम पूर्ण न केल्यास त्यांच्यावर दंड आकारण्याची तरतूद ठेवण्यात यावी. 

३७.योजनांतर्गत झालेल्या सर्व खर्चाचा ताळमेळ वेळोवेळी अधिदान व लेखा अधिकारी कार्यालय, मुंबई व 
तसेच महालेखाकार कार्यालय, मुंबई/ नागपूर यांच्या कार्यालयाशी घालण्याची जबाबदारी संबंधित 
स्थानिक स्वराज्य संस्थेची असेल. 


पृष्ठ १२ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः रानयो २०२२/प्र.क्र.८५/आस्थापना - अ 


३८. योजना पूर्ण झाल्यावर भविष्यात नदीच्या उपयोगाबाबत व वापराबाबत किंवा नदीसंदर्भात 
कोणतीही नवीन कामे हाती घ्यावयाची झाल्यास त्यास प्रथम राज्य शासनाच्या पर्यावरण व वातावरणीय 
बदल विभागाची मान्यता घेण्यात यावी. 

३९.नदीच्या क्षेत्राबाबत, मालकीबाबत, राबविण्यात येणा-या कामाच्या गुणवत्तेबाबत तसेच Surface 
floating wetland beds बाबत वा इतर संबंधित बाबींबाबत भविष्यात काही न्यायालयीन वा अन्य बाबी 
उदभवल्यास संबंधित अधिकारी तसेच मुख्याधिकारी, दोंडाईचा - वरवाडे नगरपरिषद, दोंडाईचा यांची 
सर्वस्वी जबाबदार राहील. 

४०.उपरोक्त अटींव्यतिरिक्त राष्ट्रीय नदी संवर्धन संचळनालयाने नदी संवर्धन योजनेतंर्गत प्रस्तावाच्या 
अनुषंगाने निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांमधील नियम व अटींचे पालन करणे बंधनकारक राहील. 

४१.राज्य नदी संवर्धन योजनेतंर्गत सचिव स्तरावरील प्रदत्त समितीच्या दिनांक ०९/०८/२०१९ रोजी 
झालेल्या बैठकीच्या इतिवृत्तातील अटींचे व शर्तीचे पालन करणे बंधनकारक राहील. 


Digitally signed by SURYAKANT KISAN NIKAM 
SU RYAKANT Kl SAN DN: CN = SURYAKANT KISAN NIKAM, C = IN, S = 
Maharashtra, O = GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


QU = ENVIRONMENT AND CLIMATE CHANGE 
N | KAM DEPARTMENT 
Date: 2022.03.31 17:35:59 +05'30' 


(सु.कि.निकम) 
सह सचिव (पर्यावरण व वातावरणीय बदल) 


पृष्ठ १२ पैकी १२ 


